अपर संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, या संवर्गात” अधिकाऱ्यांची, 
दि.०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ ची अंतिम 
सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र :- औसुवआ-०४१७/प्र.क्र.३८/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १ जून, २०१८. 


संदर्भ : शासन परिपत्रक,समक्रमांक, दि.२५.०५.२०१७. 


परिपत्रक 
संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये, अपरसंचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय या संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती सामायिक 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची संदर्भातील आक्षेप/त्रुटी बाबत निवेदने 
मागविण्यात आली होती. संचालनालयात अपरसंचालक पदावर कार्यरत असलेल्या अपरसंचालकांनी 
त्यांच्या तात्पुरत्या सामायिक ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने कोणतेही आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. सबब, 
सोबत जोडल्याप्रमाणे, अपरसंचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील 
अधिका-यांची दि.०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
2. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०५११३७२२८५१० असा आहे. सदर परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish Se pene 


it, po! st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2bc2294cab74b107d5cfbd8bda13dc5782df4340706cbae 
9c3aa79354a2cd32b, 


. serialNumber=5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1693db677c69e 1582 
h a [| | a ba24d78c4b12a02126e493, cn=Satish Bhartiya 
Date: 2018.06.05 11:37:08 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य. 

प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, ५ वा मजला, 
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व,मुंबई, यांनी, सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास सदरची ज्येष्ठतासूची 
आणावी. 

प्रतः- 

१) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ.ऊ. व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) निवड नस्ती, (कामगार-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Av AD -O 


अपर संचालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


उ.ऊ. व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र .औसुवआ- ०४१७/प्र.क्र.३८/कामगार-१,दि.१ जून, २०१८ सोबतचे प्रपत्र) 


। . | ज्येष्ठता 


नांव पदोन्नती/ | अधिका- | जन्म तारीख Pye | नियुक्तीचा सेवा शैक्षणिक अहंता अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक/ सरळसेवेने | याचा जात पदोन्नतीचा मार्ग निवृत्तीचा 
गुणवता नियुक्तीचा | प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवा/ दिनांक 
क्रमांक प्रवर्ग पदोन्नती) 
१ २ 3 8 दु & 9 रट 8 a oa ० शि क १ 
१ | श्री. ज. मो. मोटघरे | अ.जा. अ.जा. । २३/०६/१९५९ | ३१/१०/२००८ । पदोन्नती ३०/०६/२०१७ | बी. ई. (मॅकेनिकल) 
डी.बी.एम. 
एल.एल.बी. 
अपर संचालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
उ.ऊ. व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र.औसुवआ-०४१७/प्र.क्र.३८/कामगार-१,दि.१ जून, २०१८ सोबतचे प्रपत्र) 
। . | ज्येष्ठता नांव पदोन्नती/ | अधिका- | जन्म तारीख ya | नियुक्तीचा सेवा शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक/ सरळसेवेने | याचा जात पदोन्नतीचा मार्ग निवृत्तीचा अर्हता 
गुणवता नियुक्तीचा | प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवा/ दिनांक 
क्रमांक प्रवर्ग पदोन्नती) 
१ २ 3 8 4 & 9 G ९ lis तल fe) lL. हैती. il १ 
१ | श्री. सु.ल. चौधरी | खुला खुला १३/११/१९५९ | १३/१०/२०१६ । पदोन्नती ३०/११/२०१७ | डी.एम.ई. अपर संचालक पदावर 
पी.डी.एम.ई. | दि. १३/१०/२०१६ रोजी 
पदोन्नती. 


आहे. 


श्री. ज. मो. मोटघरे, अपर संचालक यांची दि. १३/१०/२०१६ रोजी संचालक पदावर पदोन्नती झाल्याने दि. १.१.२०१७ रोजीच्या यादीतून त्यांचे नाव वगळण्यात आले 


